महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ :- १. शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१३/प्र.क्र.२८/चौदा, दि.७.१२.२०१५ 
२. शासन SST क्र.संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/चौदा, दि.१६.५.२०१७ 
3) शासन आदेशा क्र.संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/चौदा, दि.१०.०१.२०१८ 


आदेडा 
श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव, वित्त विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन आदेशान्वये श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीस अनुक्रमे दि.१४.१२.२०१७ पर्यंत व तद्नंतर दि.१३.१२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. आता या आदेशान्वये श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव यांच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक (प्रशासन) या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.३१.०५.२०१९ रोजी 
पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
3 तद्नंतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून Giga 
टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ चे नियम १२ नुसार अनुज्ञेय पदग्रहण अवधी उपभोगून 
श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता तत्काळ वित्त विभागामध्ये रूजू व्हावे. 
ठ. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१२१८१५०५०६१२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या कभ र व नावांने, गि 
ayanan Duper ees 


गी "400032, st=Mal 
b973b0795ae988a7c005050f9 


en 
tra, 
8021798a5cled41ada 


et 8a72725a47b4f0, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360f7 
Bhimrao GuUraVv ४७५५ या 
Date: 2018.12.18 15:09:59 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. 

३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 

) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, वांद्रे 
LES डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पिटलजवळ, के.सी.मार्ग, वांद्रे (प), मुंबई Yoo ०५०. 
६) सह/ उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७) उप सचिव, (का-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

८) श्री.मं.मं.शिंदे, महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, वांद्रे 
LES डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पिटल जवळ, के.सी.मार्ग, वांद्रे (प.), मुंबई ४०० ०५०. 

९) निवड नस्ती कार्या.१४ 


